RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक १७ ९ ] 


शनिवार , डिसेंबर ३० , २०१७ / पौष ९, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ४३१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ डिसेंबर २०१७. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम. 

क्रमांक जमीन -२०१७ / प्र. क्र . ९९ / ज -१ अ. - महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम (१९ ४८ चा ६७ ) याच्या कलम ८२ च्या 
पोट -कलम ( २ ) च्या खंड ( इइ ) तसेच कलम १७ ब च्या पोट- कलम ( १) व कलम १८ च्या खंड ( अ ) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून, महाराष्ट्र शासनाने मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन नियम, १९ ५६ मध्ये सुधारणा करण्याचे योजिलेल्या नियमांचा पुढील मसुदा हा , 
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम ( १९ ४८ चा ६७) याच्या कलम ८२ च्या पोट - कलम (३) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे त्याद्वारे बाधा 
पोहोचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , उक्त 
मसुदा, महाराष्ट्र शासन दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ रोजी किंवा, त्यानंतर विचारात घेईल . 
२ . 

उपरोक्त दिनांकापूर्वी, उक्त मसुद्याच्या संबंधात , कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना, प्रधान सचिव 
( महसूल ), महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे प्राप्त होतील 
त्या शासन विचारात घेईल . 


मसुदा नियम 


क्रमांक जमीन-२०१७/ प्र. क्र.९९ / ज -१ अ. - ज्याअर्थी महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम (१ ९ ४८ चा ६७) याच्या कलम ८२ 
च्या पोट - कलम ( २) चा खंड ( इइ ) राज्य शासनास, इतर गोष्टींबरोबरच, उक्त अधिनियमाच्या कलम १७ ब च्या पोट - कलम ( १) अन्वये 
घराखालील जमीन आणि त्यासंबंधीत ठिकाणे यांच्याशी संबंधित अधिकार अभिलेख ठेवण्याच्या रीतीसंबंधात नियम करण्याचा अधिकार प्रदान करीत 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १७ ब चे उक्त पोट - कलम (१ ) तसेच कलम १८ चा खंड ( अ) अन्वये घराखालील जमिनी 
आणि त्यासंबंधीचे ठिकाणे यांच्याशी संबंधीत अधिकार अभिलेख ठेवण्यासाठीची रीत याकरिता नियम तयार करणे व त्याप्रयोजनार्थ मुंबई 
कुळवहिवाट व शेतजमीन नियम, १९ ५६ यामध्ये सुधारणा करणे इष्ट आहे ; 


भाग चार - ब - ४३१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर ३० , २०१७/ पौष ९ , शके १९ ३ ९ 


. 


~ 


त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम ( १९ ४८ चा ६७ ) याच्या कलम ८२ च्या पोट -कलम ( २ ) खंड (इइ) तसेच 
त्याच्या कलम १७ ब च्या पोट -कलम (१ ) आणि कलम १८ च्या खंड ( अ) द्वारे प्रदान केलेल्या आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन नियम, १९ ५६ यांत आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम 
करीत आहे ; ते उक्त कलम ८२ च्या पोट- कलम ( ३) द्वारे आवश्यक केल्याप्रमाणे पुढीलप्रमाणे पुर्वप्रसिद्ध करण्यात येत आहेत : 

१. या नियमांना मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन ( सुधारणा) नियम, २०१७ असे म्हणावे. 

२. मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन नियम, १९ ५६ ( यात यापुढे याचा निर्देष “ मुख्य नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम ११ 
नंतर , पुढील नियम समाविष्ट करण्यात येईल : 

११ अ. शेतमजूर व कारागिरांच्या राहत्या घरांच्या जागा यांच्याबाबतचे अधिकार अभिलेख तयार करण्याची रीत . 

( १) शेतमजूर व कारागिरांच्या मालकीच्या जमिनीव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींच्या जमिनीवर त्यांनी भोगवटा केलेल्या राहत्या घरांच्या व 
त्याखालील जमिनींच्या हक्कांचा अधिकार अभिलेख गावामध्ये तयार करण्याच्या आपल्या हेतूस यथोचित प्रसिद्धी देऊन, तलाठी असा अधिकार 
अभिलेख तयार करील . 

( २ ) उप -नियम ( १) अन्वये तयार केलेल्या अधिकार अभिलेख यांमध्ये नियम ११ मध्ये दर्शविलेल्या बाबींच्या तपशीलाचा अंतर्भाव 
असेल , आणि तो तपशील नमुना अ -१ मध्ये नमूद असेल. नमुना अ-१, “ शेतमजूर व कारागिरांच्या भोगवट्यात असलेल्या, त्यांच्या राहत्या 
घरांचा आणि त्याखालील जमिनीच्या ठिकाणांचा तपशील ” असे शीर्षक दिलेल्या नोंदवहीमध्ये देखील , ठेवण्यात येईल . 

( ३) तलाठी उक्त नमूद नमुना अ -१ मधील माहिती संबंधित तहसीलदार यांना पाठवील , जो सदर माहिती गावातील चावडीमध्ये नोटीस 
चिकटवून किंवा दवंडी देऊन किंवा स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात देऊन त्याची यथोचित प्रसिद्धी केल्यानंतर, हितसंबंधित व्यक्तींकडून दावे व 
हरकती मागवण्यासाठी त्याने अशी माहिती प्रसिद्ध केलेल्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीत असे दावेकिंवा हरकती सादर करण्यास 
त्यांना फर्मावील. 

( ४ ) संबंधित तहसीलदार, त्यांच्याकडे हरकती व सूचना प्राप्त झाल्यास, अशा प्रकरणांची चौकशी करून आणि संबंधित व्यक्तींना 
सुनावणीद्वारे त्यांची बाजू मांडण्याकरिता पुरेशी संधी देऊन, अशी प्रकरणे निर्णित करील. 

( ५ ) गाव नमुना नं .७ च्या इतर हक्क सदरी अशा राहत्या घराखालील जमिनीच्या ठिकाणांचा अधिकार अभिलेख विषयक नोंदी घेण्यात येतील . 

( ६ ) तहसीलदार यांच्या निर्णयाविरुद्ध उप विभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपिल दाखल करता येईल व उप विभागीय अधिकारी यांचा 
त्यावरील निर्णय अंतिम असेल . 

३ . मुख्य नियमांसोबत जोडलेल्या नमुन्यांमध्ये नमुना १ च्या आधी पुढील नमुना समाविष्ट करण्यात येईल . 


6 


" 


नमुना अ -१ 

( कलम १८ व नियम ११ अ पहा) 
( शेतमजूर व कारागिरांच्या भोगवट्यात असलेल्या, त्यांच्या राहत्या घरांचा आणि त्याखालील जमिनीच्या ठिकाणांचा तपशील ) 
मालकाचे नाव 

देय भाडे ठिकाणाचे अदमासे क्षेत्रफळ सर्व्हे नंबर पोट हिस्सा नं . सीमा / हद्दी 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) ( ६ ) 

( ७ ) 


अ.क्र . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


मनु कुमार श्रीवास्तव , 
शासनाचेप्रधान सचिव (महसूल , मुद्रांक शुल्क व नोंदणी) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


